नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३१/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ जुन, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६०)/का.१४११, दि.१४ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना:- 


विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका 


करिता रु.५०.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील 
मंजूर विकासकामांची मान्यता रद्द करुन सुधारित यादीस शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील कामांची यादी रद्द करुन खालीलप्रमाणे 
सुधारीत यादीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लक्ष) 
अ.क्र रद्द करण्यात येत असलेली कामे रक्‍कम सूधारीत मंजूर कामे रक्‍कम 

॥्‌ मिरज dis क्र.६ अ मधील मगदुम दुकान ते | ५०.०० | सांगळी शहरातील छत्रपती शिवाजी | २००.०० 
अनिल दुकान ते निपाणीकर दुकान रस्ता महाराज व स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी 
ट्रीमिक्स करणे.(५० लक्ष), महाराज पुतळा परिसर व रस्ते (डांबरीकरण) 

विकसित करणे. 

२ | सांगली शहरातील झामरावनगर HRA व | १५०.०० | सांगली प्रभाग ९ मधील स.नं.२६१/३ ब | १००.०० 
ख्रिश्चन समाज दफनभूमी परिसरात येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक 
कॉक्रिटीकरण करणे. भवन बांधणे व परिसरातील सस्ते 

डांबरीकरण करणे. 

3 | सांगळी शाहरातील मुस्लिम कब्रस्थान | ५०.०० | सांगली शहरातील इदगाह मैदान परिसरात | ३००.०० 
विकसित करणे सामाजिक सभागृह बांधणे व पोहोच रस्ता 

डांबरीकरण करणे. 

४ | मिरज शहरातील महात्मा जोतिबा फुले उद्यान । ५०.०० | सांगली शहरात वाहनतळ विकसित करणे | ३००.०० 
विकसित करणे. व पोहोच रस्ता डांबरीकरण करणे. 

५ | सांगली शहरात मत्स्यालय व पक्षीसंग्रहाळय | १६०.०० | अ) मिरज शहरातील वीरशैव HHA समाज | २२५.०० 
विकसित करणे. स्मशानभूमी विकसित करणे.(५० लक्ष), 

ब) मिरज शहरातील लिंगायत स्मशानभूमी 
विकसित करणे.(५० लक्ष), 

क) मिरज शहरातील मुख्य रस्ते ट्रिमिक्स व 
डांबरी पद्धतीने करणे (१२५ लक्ष) 

६ | सांगली राजर्षि शाहू महाराज मार्ग चौक | १००.०० | अ) सांगली वॉर्ड क्र.१५ मधील रमामाता नगर | १०५.०० 
सुशोभीकरण करणे. येथील रस्ते डांबरीकरण करणे (२५लक्ष), 

ब) महात्मा बसवेश्वर महाराज मध्यवर्ती 
निदान केंद्र विकसित करणे.(३० लक्ष), क) 
सांगळी राजर्षि शाहू महाराज मार्ग 
सुशोभीकरण करणे.(५० लक्ष) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३१/का-१४११, 


अ.क्र मंजूर झालेली कामे रक्‍कम मंजूर करावयाची कामे रक्‍कम 

७ | सांगळी शहरातील काळी खण विकसित | १४०.०० | सांगली शहरातील मुख्य रस्ते ट्रिमिक्स व | २५०.०० 
करणे. डांबरी पद्धतीने करणे 

८ | सांगली मिरज कुपवाड शहरातील मुख्य रस्ते | ५००.०० | महानगरपालिका क्षेत्रातील मनपा ओपन १६५.०० 
ट्रिमिक्स पद्धतीने करणे. स्पेस विकसित करणे व पोहोच रस्ते 

डांबरीकरण करणे. 

९ | सांगली शहरातील ऑक्सिडेशन पॉन्ड परिसर | १००.०० | सांगळी शहरातील गुलाब कॉलनी येथील | १५०.०० 

विकसित करणे. स्केटिंग ट्रॅक व परिसरातील सस्ते 


(डांबरीकरण) करणे. 
हि महात्मा बसवेश्वर महाराज मध्यवती निदान केद्र | १००.०० | अ) सांगली हाहरात पक्षीसंग्रहालळय विकसित | १८०.०० 
विकसित करणे. करणे.(१०० लक्ष) 

ब) सांगलीवाडी अंतर्गत डांबरी रस्ते, गटारी 
व ओपन स्पेस विकसित करणे.(८० लक्ष) 
¥ कुपवाड शहरातील मुख्य रस्त्यावर दुभाजक | 940.00 | 3) वॉर्ड क्र. ८ मधील सर्व्हे नं. 92/4 मनपा | 944.00 
बसविणे. ओपन स्पेस विकसित करणे.(३० लक्ष) बो 
कुपवाड शहरातील मुख्य रस्ते ट्रिमिक्स व 
डांबरी पद्धतीने करणे (१२५ लक्ष) 

१२ ।वार्डक्र.१मधील कापसे प्लॉट ओपन SST | ६०.०० | सांगली शहरातील मार्केट ars येथील । ५०.०० 


कपांऊड वॉल, वॉकींग SH इ. कामे करणे. मुस्लिम कब्रस्थान परिसर विकसित करणे व 
समोरील रस्ता डांबरीकरण करणे. 
१३ | वार्डक्र.२मधील कजांरभाट स्मशानभूमी येथे | ४०.०० एकूण २१८०.०० 
कपांऊड वॉल, दहन AWS, निवारा होड 
इ.करणे 


| aS क्र. १ मधील शिवनेरी नगर मधील मनपा | ३०.०० 
ओपन स्पेस जकारईदेवी येथे कपांऊड वॉल , 
पेव्हिंग ब्लॉक , होड इ.करणे. 

१५ | कुपवाड शहरातील स.नं. १७९ (जुना | ५००.०० 
४५९/२अ/ब) मध्ये नियोजित दवाखाना इमारत 
विकसित करणे. 


एकूण २१८०.०० 


२. या संदर्भातील इतर अटी व शर्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२७१६५५५५२३१६ असा आहे. हा आदे डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAKASH BABANRAO *: 
GHADGE 


(प्रकाश घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, कोल्हापूर विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, सांगली, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३१/का-१४११, 


३. आयुक्त, सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका, जि. सांगली 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सांगली, 

५. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली, 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


